५ सप्टेंबर रोजी शिक्षक दिनानिमित्त Thank A 


Teacher aiftramiata शिक्षक कार्य गौरव सप्ताह 
राबविणेबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्र. शिदीअ-२०२१/प्र.क्र.१२१/एसडी- ६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दि. ३१ ऑगस्ट, २०२१ 


प्रस्तावना : 


प्रत्येक विद्यार्थ्यांच्या जीवनात शिक्षकांचे महत्व अनन्यसाधारण आहे. शिक्षक आपल्या अध्ययन 
अध्यापनातून व्यक्‍ती, समाज आणि राष्ट्राची निर्मिती करतो. त्यांच्यामुळे विद्यार्थ्यामध्ये आत्मविश्वास निर्माण 
होऊन जीवनात Bard! होण्यासाठी त्याला प्रेरणा मिळते. शिक्षण क्षेत्रांमध्ये मोळाचे योगदान देणाऱ्या 
शिक्षकांच्या प्रती आदर व्यक्‍त करण्यासाठी संपूर्ण देशामध्ये दरवर्षी डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन्‌ यांच्या 
जयंतीनिमित्त ५ सप्टेंबर हा दिवस शिक्षक दिन म्हणून साजरा करण्यात येतो. या दिनानिमित्त सन २०२०-२१ 
मध्ये Thank A Teacher अभियान राबविले होते, यावर्षी देखील शिक्षकांचा गौरव करण्यासाठी Thank A 
Teacher अभियानांतर्गत शिक्षक कार्य गौरव सप्ताह साजरा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 

विद्यार्थ्यांच्या व्यक्तिमत्व विकासामध्ये शिक्षकाची अत्यंत महत्वाची भूमिका असते. त्यामुळे शैक्षणिक 
क्षेत्रामध्ये चांगळी कामगिरी करणाऱ्या शिक्षकांचा गौरव केला जातो. तसेच विद्यार्थी देखील शिक्षकांविषयीच्या 
आपल्या भावना या दिवशी विविध उपक्रमांच्या माध्यमाद्वारे Vad करत असतात. सद्यस्थितीत कोविड-१९ 
प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सर्व ठिकाणी शाळा नियमितपणे सुरु करता आलेल्या नाहीत. तरी देखील 
samt परिस्थितीत विद्यार्थ्यांचे शिक्षण सुरु रहावे यासाठी दुर्गम भागातील अनेक शिक्षकांनी प्रत्यक्ष विद्यार्थ्यांना 
घरी जाऊन, समुह मार्गदर्शन वर्ग आयोजित करून विविध प्रकारे मार्गदर्शन करून शेवटचा विद्यार्थी शिक्षण 
प्रवाहात राहण्यासाठी प्रयत्न केले आहे. विविध मार्गाने विद्यार्थ्यांचे शिक्षण सुरु ठेवण्यासाठी आणि विद्यार्थी 
शिक्षणाच्या प्रवाहात टिकून राहण्यासाठी शिक्षक सातत्याने प्रयत्न करत आहेत. अशा सर्व शिक्षकांविषयी आदर 
व आभार व्यक्‍त करण्यासाठी शासनाने दि. ०२ सप्टेंबर २०२१ ते ०७ सप्टेंबर २०२१ या कालावधीत Thank A 
Teacher अभियानांतर्गत शिक्षक गौरव सप्ताह साजरा करण्याचे ठरविले आहे. राज्यातील सर्व व्यवस्थापनाच्या 
सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये इयत्ता १ ली ते इयत्ता १२ वी मधील विद्यार्थ्यासाठी विविध शैक्षणिक कार्यक्रम 
आयोजित करण्यात यावेत. या कालावधीमध्ये शालेय स्तरावर निबंध लेखन, काव्य वाचन, काव्य लेखन, 
चित्रकला स्पर्धा, वक्तृत्व स्पर्धा अशा विविध उपक्रमांचे ऑनळाईन/ऑफलाईन स्वरुपात आयोजन करावे. 
तसेच शिक्षकांना प्रोत्साहन मिळण्यासाठी त्यांच्या कार्याचा गौरव करण्यात यावा. यामध्ये शाळा, विद्यार्थी, 
पालक, लोकप्रतिनिधी, विविध क्षेत्रातील मान्यवर व समाज यांचा सक्रीय सहभाग घेण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः शिदीअ-२०२१/प्र.क्र.१२१/एसडी- ६ 


शिक्षक दिनानिमित्त Thank A Teacher अभियानांतर्गत शिक्षकांच्या कार्य गौरव प्रित्यर्थ खालील कार्यक्रमांचे 


आयोजन करण्यात यावे. 
अ.क्र sad कार्यक्रमाचे नाव विषय 
7 इयत्ता पहिळीते | १. dae १. माझा आवडता शिक्षक 
इयत्ता पाचवी २. चित्र रेखाटन २. शिक्षक दिन 
३. काव्य वाचन ३. मी शिक्षक झालो तर/ मी शिक्षिका 
४. निबंध झाले तर 
2 ।'इयत्तासहावीते १. निबंध लेखन १. माझा शिक्षक माझा प्रेरक 
इयत्ता आठवी २. वक्तृत्व 
गी च २. कोविड कालावधीतील 
३. स्वरचित कविता ळेखन 
४. काव्यवाचन शिक्षकांची भूमिका 
३. माझ्या जीवनातील शिक्षकांचे स्थान 
४. उपक्रमशील शिक्षक 
३ ।इयत्ता नववी ते| १. निबंध लेखन १. आधुनिक काळामध्ये शिक्षकांची 
इयत्ता बारावी २. वक्तृत्व बदललेली भूमिका 
३. शिक्षकांची मुलाखत २. देशाच्या जडण घडणीमध्ये 
४. काव्य लेखन शिक्षकांचे योगदान 
५. काव्य वाचन ३. शिक्षक : समाज परिवर्तनाचे माध्यम 


४.माझ्या शिक्षकाचा नाविन्यपूर्ण उपक्रम 


उपरोक्त प्रमाणे कार्यक्रमांचे आयोजन करून त्याचे व्हिडीओ, फोटो व इतर साहित्य समाजमाध्यामांवर 
Facebook- @thxteacher, Twitter-@thxteacher, Instagram-@thankuteacher अशा प्रकारे टंग करुन 


अपलोड करावेत. यावेळी 
#ThankATeacher 
#ThankYouTeacher 
#MyFavourite Teacher 
#MyTeacherMyHero 
#ThankATeacher2021 


या हॅशटॅग (#) चा वापर करावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः शिदीअ-२०२१/प्र.क्र.१२१/एसडी- ६ 


यामधील सर्वोत्तम असलेल्या कार्यक्रमापैकी “राज्य शौक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद” महाराष्ट्र 
(SCERT) ने जिल्हानिहाय व गटनिहाय तीन सर्वोत्कृष्ट विद्यार्थ्यांची निवड करावी. कोरोनाची परिस्थिती 
सामान्य झाल्यानंतर सदर विद्यार्थ्यांचा प्रमाणपत्र देऊन यथोचित गौरव करण्यात यावा. 


सदर कार्यक्रमांचे आयोजन करत असताना कोविड-१९ च्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र व राज्य 
शासनाने वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्याची दक्षता घ्यावी. 


सदरचे परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आलेले असून त्याचा सांकेतांक २०२१०८३०१९३०४६००२१ असा आहे. हे शासन परिपत्रक डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


lly signed by RAJENDRA SHANKARRAO PAWAR, 


RAJENDRA Se a cnenas 
SHANKARRAO PAWAR ८८० अ 
(राजेंद्र पवार) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१ मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२ मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव 
३ मा. उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव 


) 

) 

) 

) मा. अध्यक्षवमा. उपाध्यक्ष, विधान परिषद, विधान भवन, मुंबई. 
) मा. सभापती वमा. उपसभापती, विधान सभा, विधान भवन, मुंबई. 
) 

) 

) 

) 


मा. मंत्री, (शाळेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव. 

मा. राज्यमंत्री, (शाळेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव. 

आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई. 
) संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे 
) शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
) शिक्षण संचालक (प्राथमिक), शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
) प्रभारी संचालक, बालभारती, पुणे. 

१४) सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक. 
) 
) 
) 
) 
) 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सवी. 
शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक), जिल्हा परिषद (सवी. 
प्राचार्य, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था (सवी. 

प्रशासन अधिकारी/शिक्षणाधिकारी, महानगरपालिका (सर्व). 
निवड नस्ती (कार्या.एसडी-६). 


पृष्ठ ३पैकी ३ 


